सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) गट-ब (राजपत्रित) 
पदाची दि.१.१.२०१६ रोजीची तदर्थ 
तात्पुरती (Provisional) Rss. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२, 
दिनांक:- ११/०५/२०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१०७६/१२, दि.२१.०६.१९८२. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.५८८/ 
उर्जा-२,दिनांक २६.०२.२०१५ 

४) शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,मुविनि-२०१६/प्र.क्र.५८/उर्जा-५, 
दिनांक ३०.०३.२०१६ व दि.३०.०४.२०१६. 

4) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.इएसटी-२०१६/प्र.क्र.३०/प्रशासन-१, 
दिनांक ३०.०३.२०१६. 


प्रस्तावना- 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दि.२६/०२/२०१५ अन्वये विद्युत निरीक्षणालय 
शाखा व त्यामधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा २००६ च्या आकतीबंधानुसार मंजूर असलेल्या 
पदांसह ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर 
शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विद्युत निरीक्षणालय शाखा उर्जा विभागाकडे 
हस्तांतरीत झाल्यामुळे दोन्ही विभागातील कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या विकल्पानुसार त्यांचे 
समावेशन करणेबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि.३०.३.२०१६ व उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय दि.३०.३.२०१६ व दि.३०.४.२०१६ अन्वये मान्यता दिली आहे . 
23 सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गातील अभियंत्यांची दि.१.१.२०१५ रोजीची एकत्रित 
ज्येष्ठता सूची मुख्य अभियंता (विद्युत) यांचेकडून दि. ०८.०६.२०१५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
आता वरीलप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील निरीक्षण शाखा उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभागाकडे हस्तातंतरीत करण्यात आल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही 
अभियंत्यांच्या सेवा उपरोत्त परि.१ येथे नमूद केल्याप्रमाणे इच्छुकतेच्या आधारे उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संवर्ग संख्येत झालेला बदल विचारात घेवून 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गाची स्वतंत्ररित्या 


तदर्थ तात्पुरती (Provisional) Real सची प्रसिध्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३ 


शासन परिपत्रक - 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गातील अभियंत्यांची दि.१.१.२०१५ रोजीची एकत्रित 
ज्येष्ठता सूची मुख्य अभियंता (विद्युत) यांचेकडून दि.०८.०६.२०१५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली 
होती. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील निरीक्षण शाखा उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभागाकडे हस्तातंतरीत करण्यात आल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही 
अभियंत्यांच्या सेवा इच्छुकतेच्या आधारे उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या 
आहेत. त्यामुळे संवर्ग संख्येत झालेला बदल विचारात घेवून सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गाची स्वतंत्ररित्या ज्येष्ठता सर्ची प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) 
संवर्गातील अभियंत्यांची दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीची तदर्थ तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट "अ" नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सर्व विभाग/ कार्यालय प्रमुखांनी सदर तदर्थ 
ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्याव्यात तसेच आपल्या अखत्यारितील सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातील सर्व अभियंत्यांना तदर्थ ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन 
उपलब्ध करुन घेण्याबाबत तात्काळ कळवावे. 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सर्व विभाग प्रमुखांनी सदरची तदर्थ ज्येष्ठतायादी सर्व 
संबंधित अभियंत्यांच्या निदर्शनास आणावी. सदर ज्येष्ठतासूचीतील ज्या अभियंत्यांची जन्म तारीख, 
जात प्रवर्ग इत्यादी नोंदी उपलब्ध नाहीत तसेच या ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही चुका, त्रुटी, उणिवा 
असल्यास संबंधितांनी हे परिपत्रक निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत जन्म 
दाखल्याची प्रत, जात प्रमाणपत्राची प्रत, सेवा पुस्तकातील नोंदीच्या प्रती इ. च्या साक्षांकित प्रतीच्या 
पुराव्यासह संबंधित विभाग प्रमुखांमार्फत शासनास लेखी कळवावे. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५१११२१२१८०६१८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Babasaheb 


S. Shinde 


(बा.सि.रिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मुख्य अभियंता,(विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३ 


२. सह सचिव (सेवा)/उप सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अधीक्षक अभियंता,(विद्युत) सा.बां. प्रादेशिक विभाग,पुणे/औरंगाबाद/नागपूर, 
(संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) यांचेकडून कृपया पोच प्राप्त करावी.) 
४. सर्व संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत),यांना अधीक्षक अभियंता (विद्युत),सा.बां. 
प्रादेशिक विभाग,पुणे/औरंगाबाद/नागपूर यांचे मार्फत अग्रेषित, 
५. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (सा.बां.विभाग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. स्वीय सहायक, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. स्वीय सहायक, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८.कार्यासन अधिकारी (सेवा १/ २, आस्था १/३), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९.कार्यासन (सेवा ३),(निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३ 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३, दि.११/०५/२०१८ चे सहपत्र 


परिशिष्ट "अ' 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहाय्यक अभियंत्ता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीची तदर्थ तात्पुरती (7.०॥७०१8)जेष्ठतासुची 


$ नियुक्तीचा मार्ग 
प्रवर्ग # (सरळसेवेने/मर्या दो 
(नियुक्‍तीनंतर दीत विभागीय 
oS ज्येष्ठता नांव स्वतःचा || ae नियुक्‍ती ्षेव्दारे नियुक्‍त दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
क, नाक नांव ae प्रवर्गबदळळला | जन्म तारीख दिनांक परी नियुक्‍त aan pe ie अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग cents दिनांक aroha रज दिनांक अर्हता @ 
ल उमेदवारांचा गह आ 
त्याचा विशीत टि मानीव दिनांक 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 
q २ ३ ४ 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
१ १ श्री. विनोद खुशालराव अ.जा अनुसुचित ०५.१२.१९७० | १७-११-१९९८ सरळसेवा १७-११-१९९८ । ३१.१२.२०२८ । बी.ई.(इ) 
वरुडकर क जमाती क Sa ४७/१९९६ आ 9 = 
श्री.मोहम्मद 
: ; आकेफडउद्यीन कीं खुला त ह सरळसेवा व व वतत 
अजीमउद्यीन -ज.(क) खु -०६.१९ -0३- ९/२०१० -0३- ३०.०६.२०४५ -श.(इ) 
३ ३ श्री.अमोल विलास अ.जा खुला २४.१०.१९८६ | 04-03-2092 oa 04-03-2092 | 39.90.2088 | FSS) 
गाढवे क 8 शि ‘ne 29/2040 ove ithe = 
श्री.दत्तात्रय नामदेव गान सा 
a3 खुला खुला सरळसेवा 
४ ४ इंगळे खुला खुला ०४.०३.१९८५ | 93-03-2092 १३-०३-२०१२ | 39.03.2083 | बी.ई.(इ) 
29/2090 
गी री श्री.उमेश शिवाजी se खुला ६ eres सरळसेवा हत ता बी.टेक 
र : रासकर od 3 Wis a 36/2090 re pears, (3) 
श्री.नितीन गंगाधर =e 
खुला खुला सरळसेवा 
६ ६ भोसले खुला खुला ३०.०३.१९८८ | ०६-०३-२०१२ विच ०६-०३-२०१२ | ३१.०३.२०४६ | बी.ई.(इ) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३ 


$ नियुक्तीचा मार्ग 
प्रवर्ग # (सरळसेवेने/मर्या ee 
(नियुक्‍तीनंतर दीत विभागीय ae 
eee ज्येष्ठता ae स्वत:चा | ot || a= नियुक्‍ती ्षेव्दारे नियुक्‍त दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
Fo | eas नांव at प्रवर्गबदलळला | जन्म तारीख janes uxt नियुक्‍त कोत eo अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग ne दिनांक erent रज दिनांक अर्हता 8 
ल उमेदवारांचा ais 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व मानीव दिनांक 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 

१ २ ३ ४ षु ६ 9 ८ ९ १० ११ १२ 
उशीरा VY A, 
त्यांना 
दि.२०.४.२०१२ 

का य च्या पत्रान्वये 
श्री.ईश्ान प्रकाशराव खुला खुला : सरळसेवा 

७ ७ कुलकर्णी खुला खुला २८.०४.१९८९ । २८-०६-२०१२ २८-०६-२०१२ | ३०.०४.२०४७ | बी.ई.(इ) | दि.३०.६.२०१२ 

कुलकर्णी ४६/२०१० ब ल 
पर्यंत हजर 
होण्यास मुदतवाढ 
देण्यात आली 
होती. 

येरगुडे | खुला खुला सरळसेवा 

८ ८ | श्री भूषण मोरेश्वर खुला खुला १६.०२.१९८२ | १२-०१-२०१२ Seas 92-09-2092 | 28.02.2080 | बी.ई.(इ) 

सरळसेवा 

९ ९ । श्री.सचिन दगडू वगरे | भ.ज.(क) खुला २५.०१.१९८५ | ०६-०३-२०१२ गी ते ०६-०३-२०१२ | 39.09.2083 | बी.ई.(इ) 

qo qo goes इ.मा.व खुला १६.०५.१९८६ | ०६-०३-२०१२ गवव ०६-०३-२०१२ | ३१.०५.२०४४ | बी.ई.(इ) 

बनसुडे .मा.व. खु .०५. -03- 42/2040 -03- .०५. .श. 

११ ११ ees खुला खुला २३.०२.१९८२ | 04-03-2092 परळीचा ०५-०३-२०१२ | २९.०२.२०४० | बी.ई.(इ) 

मसूरकर s S ae oa 44/2090 ह को प्र र न 

हा ५२ | औ.गजानन रमाकांत = = eee ae कवो सरळसेवा ०६-०३-२०१२ | ३१-१२-२०४५ | HEE) 

सिरसाळकर 3 3 aos ata ५६/२०१० ve लकर ६७ 

a3 a श्रीमती निता जयदेव वि.मा.प्र | gare | २६.०७.१९७७ | २५-०७-२०१२ सरळसेवा २५-०७-२०१२ | 39.00.2034 | FS.) 

बोकडे .मा. खु .0७. -0(9- ५९/२०१० -0(9- .0७. 4 2. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३ 


$ नियुक्तीचा मार्ग 
प्रवर्ग # (सरळसेवेने/मर्या ee 
(नियुक्‍तीनंतर दीत विभागीय ae 
eee ज्येष्ठता ae स्वतःचा | ee ae नियुक्‍ती ्षेव्दारे नियुक्‍त दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
Fo | eas नांव विल प्रवर्गबदलला | जन्म तारीख त्य परी नियुक्‍त कोत eo अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग ल का दिनांक erent रज दिनांक अर्हता @ 
ल उमेदवारांचा eel aes 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व मानीव दिनांक 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
as a श्री गणेश हरीदास खुला खुला प त सरळसेवा 04-03-2092 | a4.0¢.2088 | HES 
चंदनशिव 8 S — oe ६८/२०१० ind oo Oe 
अतुल सुभाष जकाते q खुला सरळसेवा 
१५ १५ श्री. भाष जकाते | SAT. खुला ०३.०८.१९८६ | १६-०३-२०१२ गक १६-०३-२०१२ | ३१.०८.२०४४ | FHSS) 
| a खुला खुला | १२.०८.१९८१ | १३-०३-२०१२ SENT | १३-०३-२०१२ | ३१.०८.२०३९ | बी.ई. 
काकडे 3 3 Te a 99/2040 as 3५ र 
१७ १७ ९७ ३१ खुला खुला ३०.१०.१९८८ | 03-03-2092 Sea 03-03-2092 | 39.90.208§ | बी.ई.(इ) 
रज्जनलाल व्दिवेदी 3 3 vig ee (94/2040 tes शि ee 
परिविक्षाधीन 
१८ १८ ge खुला खुला (म) | ०६.१०.१९८८ | ११-०१-२०१२ ळा ११-०१-२०१२ | ३१.१०.२०४६ | बी.ई.(इ) | कालावधी समाप्त 
दुर्गादास रेवलकर 8 8 a क ७८/२०१० कि a क कनल 
करण्याच्या अधिन 
द्र ठर श्री.अमोल अच्युतराव खुला खुला ०८.०२.१९८८ | १३-०३-२०१२ eae 43-03-2092 | 2¢.02.2086 | बी.ई.(इ) 
श्रोते खु खु OR; -0३- होली -03- 02. 4 
दुक. | अहे. as इ.मा.व get झुक सोवळी PPT ते शिव वह 
दारुवाले ae 3 ae 2 ८४/२०१० म oe. ~ 
Z श्री.केशोर आसाराम [| विमा See rene सरळसेवा ०६-०३-२०१२ | ३०.११.२०४३ | HES 
येसनसुरे ALA. ALA. Ws eg Pe 4 -0२- ११३/२०१० -0२- ek is ट्ट 
श्री.राहूल अजुंनराव प्त अनुसूचित सरळसेवा बी.टेक 
२२ २२ कांबळे .जा. जाती ०७.०८.१९८७ | ०७-०१-२०१२ ०७-०१-२०१२ | ३१.०८.२०४५ 
कांबळे जाती १२५/२०१० (3) 
: : श्री.विजय रामदास ae = सरळसेवा ; 
3 oe hee भ.ज. भ.ज.ड १८.०८.१९८४ | ०७-०१-२०१२ ०७-०१-२०१२ | ३१.०८.२०४२ | FSS) 
सानप १२६/२०१० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३ 


$ नियुक्तीचा मार्ग 
प्रवर्ग # (सरळसेवेने/मर्या ee 
(नियुक्‍तीनंतर दीत विभागीय ae 
ee ज्येष्ठता a स्वतःचा | ee ae नियुक्‍ती ्षेव्दारे नियुक्‍त दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
आ यास नांव ae प्रवर्गबदलला | जन्म तारीख त्य परी नियुक्‍त कोत eo अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग ल का दिनांक erent ज् दिनांक अर्हता 8 
ल उमेदवारांचा ais 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व मानीव दिनांक 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 
१ २ ३ ४ षु & 9 ८ ९ १० ११ १२ 
२४ २४ औरत al मा.व मा.व ०५.०३.१९८८ | ०९-०१-२०१२ sera 08-09-2092 | 39.03.2084 | बी.ई 
a ae इ.मा.व. इ.मा.व. .०३.१९ ९-०१- ss6/ea0 ९-०१- ३१.०३. 3.(8) 
वरत मरळ ता परिविक्षाधीन 
: श्री. गजानन , सरळसेवा कालाय रामा 
4 २५ सोनकुसरे वि.मा.प्र. वि.मा.प्र. ०५.०४.१९७९ । १२-०३-२०१२ १२-०३-२०१२ | 30.08.2039 | बी.ई.(इ) | कालावधी समाप्त 
सोनकुसरे १३७/२०१० ees त 
करण्याच्या अधिन 
; Po अनुसूचित सरळसेवा 
२६ ६ | श्री.सत्नी लक्ष्मण .जा. ma 03.04.982§ | 08-03-2092 १ ०९-०३-२०१२ | ३१.०५.२०४४ | FSS) 
si a श्री.प्रशांत भालचंद्र वि.मा.प्र वि.मा.प्र २५.०३.१९८२ | ०६-०३-२०१२ सरळसेवा ०६-०३-२०१२ | ३१.०३.२०४० | बी.ई.(इ) 
— ALY. ALY. 03. -03- 9443/2090 -03- .03. .श. 
ह 2 सरळसेवा 
२८ २८ «| HORTA मोहन खरे । इ.मा.व. इ.मा.व. ०४.०७.१९८६ | २७-०३-२०१२ दत २७-०३-२०१२ | ३१.०७.२०४४ | FHSS) 
संघर्ष ager er अनुसूचित सरळसेवा 
२९ २९ | att. माने .जा. ae 20.90.9802 | 44-03-2092 रवाळ PP ee बी.ई.(इ) 
सरळसेवा i a 
30 30. श्री.दिनेश दौलत ठाकरे | भ.ज.(क) भ.ज.(क) | ०१-०६-१९८१ | 93-09-2092 रही १३-०१-२०१२ | ३१.०५.२०३९ | बी.ई.(इ$ | कालावधी समाप्त 
१ करण्याच्या अधिन 
द्व a श्रा.हेमंत विजयकुमार eat अनुसूचित र 000. सरळसेवा हवेत शिर योगा 
वाघमारे मक जाती > नट १६७/२०१० _ ae a 
32 32 श्री.सतिश रेवणसिध्द भ.ज.(क) भ.ज.(क) १५.०१.१९८६ | ०६-०३-२०१२ सरळसेवा ०६-०३-२०१२ | 39.09.2088 बी.ई.(इ) 
धर्मसाले ae क्ति व अजी १७१/२०१० aa mac ot 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३ 


$ नियुक्तीचा मार्ग 
प्रवर्ग # (सरळसेवेने/मर्या ee 
(नियुक्‍तीनंतर दीत विभागीय ae 
ae ज्येष्ठता ae स्वतःचा | जता नियुक्‍ती ्षेव्दारे नियुक्‍त दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
Fo | eas नांव विल प्रवर्गबदलला | जन्म तारीख त्य परी नियुक्‍त कोत eo a अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग ल का दिनांक erent ज् दिनांक @ 
ल उमेदवारांचा ais 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व मानीव दिनांक 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
श्री.अजय भाऊसाहेब oe पत. वित वात ता सरळसेवा ति ता ए.एम.आ 
३३ ३३ काळे -ज.(क) -ज.(क) ३.०५.१९ ३-०३- aZ¥/2040 3-03- ३१.०५.२०३ as) 
शा i श्री.संतोष शामराव वगा नक. ere an धरा सरळसेवा क त वि) यी खेळाडू प्रवर्गातून 
: : शेळके AID) (खेळाडू) हवी ae 9424/2040 > oaks 23 नियुक्‍ती 
श्रीमती पुजा सागर 
३५ ३५ ae क वि.मा.प्र. खुला (म) | ०१.१०.१९८७ | २१-०३-२०१२ नरक रीवा २१-०३-२०१२ | ३०.०९.२०४५ | FHSS) 
(कु.पुजा नंदकिशोर १९२/२०१० 
भाबल) 
प 6 श्री.विठ्ठल त्रिबक निजी शग शिळा lessee सरळसेवा के दि ताक | AS 
३ ३ जोनवाल -जा.(ओ) -जा.(ओ) -०७.१९ -03- 20%/2090 -03- ३०.०६. -श.(इ) 
का मा महिला उमेदवार 
आई नागो ae सरळसेवा मी 
३७ 30 श्री.राहूल मोहन वि.जा.( वि.जा. ०१.०६.१९८६ | ०९-०३-२०१२ ee 08-03-2092 | 39.04.2088 | बी.ई.(इ) न 
झाल्याने 
३८ ३८ त वदती गीत S.A खुला (A) २०.०२.१९८८ | ०६-०३-२०१२ peau 0-03-2092 | 22.02.2088 | बी.ई.(इ) 
राणे ell i “a 223/2040 a ne es 
श्रीमती प्रज्ञा.स.येडे aa टेक 
कुमारी प्रज्ञा दिलीपराव | भ.ज.(क) ज.(क) सरळसेवा बी. 
३९ ३९ । (कुमारी प्रज्ञा भ.ज. भ.ज. ०४.०२.१९८७ | ०५-०३-२०१२ ०५-०३-२०१२ | २८.०२.२०४५ 
गावडे) २२९/२०१० (डो 
गावडे) 
श्रीमती रेखा सु.जाधव अनुसूचित सोय 
कुमारी रेखा प्रकाश eee अनुसूचित सरळसेवा 
४० ४० | (कुमारी रेखा प्रकाशभाई | अ.जा. ia १२.०५.१९८७ | 04-03-2092 04-03-2092 | 39.04.2084 | बी.ई.(इ) 
ae) जाती (म) २३२/२०१० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/सेवा-३ 


$ नियुक्तीचा मार्ग 
प्रवर्ग # (सरळसेवेने/मर्या ee 
(नियुक्‍तीनंतर दीत विभागीय ae 
a ज्येष्ठता ae Sl eee || ae नियुक्‍ती ्षेव्दारे नियुक्‍त दिनांक/ =| सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
Fo | eas नांव at प्रवर्गबदलळला | जन्म तारीख janes परी नियुक्‍त कोत eo अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग ener दिनांक erent ज् दिनांक अर्हता 8 
ल उमेदवारांचा ais 
वा त aque ates a मानीव दिनांक 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 
q २ ३ ४ 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
कुमारी = eee परिविक्षाधीन 
कुमारी रुपाली रंगना हं डॉ सरळसेवा वा या त 
४१ ४१ इ.मा.व. | इ.मा.व. (म) | ०७.०३.१९८६ | ०६-०३-२०१२ ०५-०३-२०१२ | ३१.०३.२०४४ | FSS) | कालावधी समाप्त 
माळी २४७/२०१० San 
करण्याच्या अधिन 
४२ ४२ ot isan इ.मा.व इ.मा.व. (म) | ०१.०५.१९८९ | १४-०८-२०१२ त. १४-०८-२०१२ | ३०.०४.२०४७ | बी.ई.(इ) 
नत .मा.व. .मा.व. .०५. -O¢- २४९/२०१० -O¢- 08. .g. 
aaron (ere अनुसूचित ०१०.०१.२०१ सरळसेवा ही 
४ ४ श्री.योगेश निंबा साळुंके .ज. ८.०८.१९८ १०-०१-२०१ १.०८.२०४ बी.ई. 
३ ३ z 3 ती. . ६२७ 0. कटर ee eee को 
४४ ४४ al aa अ.जा अनुसूचित ०४.०७.१९८७ | १४-०३-२०१२ ae 98-03-2092 | 39.00.2084 | agg) | BIT og 
शिवाजी शिवदास ति) जाती ae ह १५५/२०१० प म eae u 
खुला महिला 
४५ ४५ कुमारी मिनाताई अ.जा खुला (म) | ०९.०५.१९८७ | २१-०४-२०१२ ५०७. २१-०४-२०१२ | 39.04.2084 | बी.ई.(इ) । प्रवर्गातून ld नियुक्‍ती 
: ४ । अशोक खिल्लारे १ 3 iia 1 २०७/२०१० य्य तरर a ae ‘i = 3 
ART रुजु 
राजीनामा स्विकृत 
BE ४६ श्री.राहूल रमेशराव अ.ज अनुसूचित १८.०३.१९८७ | १५-०२-२०१२ रिटलेवा १५-०२-२०१२ | 39.03.2084 | बी.ई.(इ) | दि.१३.९.२०१७ 
परचाके oe जमाती a a २४८/२०१० व्यय ee ed a Pee _ 
ART रुजु 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


